१४ Ufo रोजी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर” 
यांच्या जयंती निमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 
विविध कार्यक्रम साजरे करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५९/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० एप्रिल, २०२१ 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग,ज्ञासन परिपत्रक क्र. : ATA २०२०/ प्र.क्र.९५/२९, दिनांक : १५/१२/२०२० 
दिनांक ०७ एप्रिल,२०२१ चे परिपत्रक रद्द करण्यात येत असून सुधारित परिपत्रक निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


झासन परिपत्रक : 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार,कुझाग्र बुध्दीमत्ता लाभलेले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती १४ 
एप्रिल रोजी देशभरात साजरी केली जाते. त्यांच्या जयंती निमित्त डॉ.आंबेडकर यांच्या अंगी असलेल्या जिद्द, 
चिकाटी या गुणांची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी व त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक कार्याची महती 
विद्यार्थ्यां पर्यंत पोहचावी यासाठी, राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त 
विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. 
२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचे धनी होते त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या, 
विस्थापीतांच्या ,श्रमिकांच्या, शोषितांच्या व स्रियांच्या अंधकारमय जीवनाला प्रज्ञेचा संदेश देवून प्रकाशात आणले. 
अशा या महामानवाच्या जयंती निमित्त राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ली ते 
१२ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, एकपात्री अभिनय, व्हिडीओ निर्मिती एकांकिका,कथाकथन, निबंध लेखन, 
दुर्मिळ छायाचित्रांचा संग्रह, वक्तृत्व, काव्यवाचन यासारखे कार्यक्रम स्तरनिहाय / गटनिहाय राबविण्यात यावेत. 
कार्यक्रमात सहभागी होऊन ४£आंबेडकरजयंती२०२१, #drbrambedkar2o24 या HASHTAG (#) वर व्हिडीओ 
व साहित्य upload करावे. याशिवाय विविध समाज माध्यमावर (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर) अपलोड करावेत. 
यासाठी शिक्षक व पालकांनी त्यांना सहकार्य करावे. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त खालील उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे:- 


अ.क्र | इयत्ता उपक्रमाचे स्वरूप उपक्रमाचा विषय वेळ 
| . | इयत्ता ।१.व्क्तृत्व १.मी डॉ. बाबासाहेब । वक्तृत्व आणि एकपात्री अभिनय 
१ली ते५ | २. एकपात्री अभभिनय | आंबेडकर बोलतोय (वेषभूषासह) 
वी (वेषभूषासह) २. डॉ.बाबासाहेब दिलेल्या तीन पैकी कोणत्याही 
३.चित्रकला आंबेडकर यांच्या विषयावर ३ मिनिटांचा व्हिडिओ 
जीवनातील प्रसंग अपलोड करणे. 
३.डॉ.बाबासाहेब चित्रकला 
आंबेडकर यांचे बाळपण | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 
जीवनावरील प्रसंग या विषयावर 
ए ४ आकाराच्या कागदावर चित्र 
काढून त्याचा फोटो अपलोड 
करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र.५९/एस.डी.-४ 


२. इयत्ता | १.निबंध लेखन १.डॉ.बाबासाहेब निबंधलेखन- दिलेल्या दोनपैकी 
६वी ते | (Essay Writing) आंबेडकर यांच्या | कोणत्याही विषयांवर १००० 
वी २.व्क्‍्तृत्व जीवनातील प्रसंग शब्दापर्यंत ए ४ आकाराच्या 
३. स्वरचित कविता | २.भारतीय राज्यघटनेचे | कागदावर निबंध लिहून त्याचा 
ख शिल्पकार - डॉ. | फोटो अपलोड करावा. 
४.काव्यवाचन बाबासाहेब आंबेडकर | क्क्तृत्व- दिलेल्या दोनपैकी 
५.पोस्टर निर्मिती ३.डॉ.बाबासाहेब कोणत्याही विषयावर भाषण 
६.रांगोळी आंबेडकर यांचे विविध | करून त्याचा ०३ मिनिटांचा 
पैलू व्हिडिओ करून अपलोड करणे . 
स्वरचित कविता लेखन आणि 
काव्यवाचन -डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या जीवनातील 
प्रसंगावर आधारित स्वरचित 
कविता ए ४ आकाराच्या 
कागदावर फोटो अपलोड 
करावा आणि काव्यवाचनासाठी 
काव्य म्हणून त्याचा ०३ 
मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड 
करावा. 
पोस्टर निर्मिती आणि रांगोळी- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 
जीवनातील प्रसंग व त्यांच्या 
जीवनातील विविध पैळू यावर 
पोस्टर तयार करून त्याचा 
फोटो अपलोड करावा. 
३. | इयत्ता ९ १.निबंध लेखन १.समाजसुधारक निबंध लेखन आणि वक्तृत्व 
वी ते १२ (Essay Writing) डॉ.बाबासाहेब विषय - 
dR. वक्तृत्व आंबेडकर १.समाजसुधारक SI. 
३.व्हिडिओनिर्मिती २.शिक्षणतज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
(Videography) बाबासाहेब आंबेडकर | २.शिक्षणतज्ञ डॉ. बाबासाहेब 
४.दुर्मिळ छायाचित्रांचा | ३.घटनाकार डॉ. आंबेडकर 
बाबासाहेब आंबेडकर | ३.घटनाकार डॉ. बाबासाहेब 
५.एकांकिका ४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
६.एकपात्री अभिनय आंबेडकर यांच्या ४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
७.कथाकथन स्वप्नातील भारत यांच्या स्वप्नातील भारत 
८.रांगोळी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र.५९/एस.डी.-४ 


वरील विषयावर निबंधासाठी ए 
४ आकाराच्या कागदावर निबंध 
लिहून त्याचा फोटो अपलोड 
करावा आणि वक्तृत्व साठी 3 
मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड 
करावा. 


व्हिडिओ निर्मिती 
इंटरनेटवरील फोटोंचा वापर 
करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या जीवनातील प्रसंग 
दर्शविणारा ०३ मिनिटांची 
व्हिडिओ क्लिप तयार करून 
अपलोड करावा. 

oe छायाचित्रांचा संग्रह 

T. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
गीवनातील प्रसंग आणि त्यांचे 
र्य सांगणारे फोटोंचा कोलाज 
यार करून त्याचा फोटो 
TAS करावा. 

थन , एकांकिका, 

पात्री अभिनय व रांगोळी 
यासाठी डॉ. बाबासाहेब 
Is यांचे जीवनातील प्रसंग 
णि त्यांचे कार्य सांगणारा ०३ ते 
०५ मिनिटांचा व्हिडिओ तयार 
करून अपलोड करावा आणि या 
विषयावर रांगोळी काढून त्याचा 
फोटो अपलोड करावा. 


वरील सर्व कार्यक्रमांचे आयोजन करताना कोविड -१९ चा विचार करून सर्व नियमावलींचे पाळन 
करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/ प्र.क्र.५९/एस.डी.-४ 


3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१०१७१५०३०५२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA & टला 
SHANKARRAO PAWAR « 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई , 
. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई . 
४. सभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र,मुंबई 
५.  झअध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र,मुंबई 
६. ALAA eg शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

. _ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय , मुंबई , 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने, 
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी) 
१४. आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१५. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 
१६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. सर्वविभागीय आयुक्त , 
१९. सर्वजिल्हाधिकारी, 
२०. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
२१. आयुक्‍्त,सर्व महानगरपालिका , 
२२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२३. प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था , (सर्व ) 
२४. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर) , जिल्हा परिषद (सर्व) 
२५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


